अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबीयांना 
वैयक्तिक नळ जोडणीसाठी सहायक अनुदान 
या योजनेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 

(लेखाशिर्ष २२१५ए१०३) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.३८/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-१५ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 
३) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाची नस्ती क्र.स्वभामि-२०२१/प्र.क्र.१३२ 


शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबीयांना वैयक्तिक नळ जोडणीसाठी सहायक अनुदान 
योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत मागणी क्र.एन-३, २२१५- 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा, ७८९, अनुसूचित जातींसाठी fasts घटक योजना, (०१) 
अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (०३) अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबीयांना 
वैयक्तिक नळ जोडणीसाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२१५ए१०३) या लेखाशीर्षाखाळी रु.५००.०० 
लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना 
विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी 
वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने 
कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ३३ टक्के मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूबीयांना वैयक्तिक नळ जोडणीसाठी सहायक अनुदान योजनेसाठी वित्त 
विभागामार्फत सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर एकूण अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ३० 
टक्के इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती घटक 
कार्यक्रमातंर्गत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने वाचा क्र.३ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबीयांना अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबीयांना वैयक्तिक नळ 
जोडणीसाठी सहायक अनुदान सहायक अनुदान या योजनेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता 
अर्थसंकल्पीत निधीपैकी अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबीयांना अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबीयांना 
वैयक्तिक नळ जोडणीसाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२१५ए१०३) या लेखाशीर्षाखाळी रु.१५०.०० 
लक्ष इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९ मुळे 
राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची BWIA असलयाने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.३८/अर्थसंकल्प (विघयो) 
नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 
तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ 
उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, 
संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर 
खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन झासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता 
येईल. 
४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र्‌ अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील 
वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र .६२/ 
व्यय-३, दि.१२.०२.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलबध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१६१५४४४८८६२२ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


ly signed by ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 
laharashi 


ASHWINI BHIMRAO (7४ 


4 130९, postalCode=400032, 
-MANTRALAYA, MUMBAI 
lu 


st |, 
serialN 1@31 be6f920a3d606925ab728a537257f35f1fObe 
YA M G A R 19b929c1 bOddcba1e89366b, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 
Date: 2021.03.16 15:50:07 +05'30" 


(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


1 94faB4bd0eSb4eb590e81c2c15ce99Bba 


प्रत, 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 
सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (पापु-२१), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


Co 6 कट ४5, See ज2 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


